लातूर जिल्हयातील सर्व ग्रामीण 
रुग्णालयामध्ये अग्निशमन यंत्रणा 
बसविणे कामाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.१९७/आरोग्य ४ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १० नोव्हेंबर, २०२१. 


वाचा :- आरोग्य सेवा संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/कक्ष-३/टे-६/लातूर अग्यिनशमनयंत्रणा 
/१०४६०-६१/२१, दिनांक १९.०५.२०२१. 


प्रस्तावना : - 

लातूर जिल्हयातील सर्व ग्रामीण रुग्णालयामध्ये अग्निशमन यंत्रणा बसविणे कामाच्या 
रु.२,३९,४४,६३०/- इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकांस प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

लातूर जिल्हयातील सर्व ग्रामीण रुग्णालयामध्ये अग्निशमन यंत्रणा बसविणे कामाचे 
रु.२,३९,४४,६३०/- इतक्या रक्‍कमची अंदाजपत्रके प्राप्त झाली असून सदर अंदाजपत्रके सन २०२०- 
२१ च्या दर सुचिवर आधारीत आहेत. सदर अंदाजपत्रके कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, उस्मानाबाद यांनी तयार केली आहेत. त्यानुसार रु. २,३९,४४,६३०/- इतक्या रकमेच्या 
खालील अंदाजपत्रकास त्यापुढील अटी व शा्तींच्या अधिन राहून, या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ संस्थेचे नाव व कामाचे स्वरुप अंदाजपत्रकीय 
क्र. रक्‍कम 


ग्रामीण रुग्णालय, मुरुड,जि.ळातूर - अग्निशमन यंत्रणा बसविणे . २३,९४,४६३/- 


ग्रामीण रुग्णालय, औसा,जि.लातूर - अग्निशमन यंत्रणा बसविणे . २३,९४,४६३/- 


a 
२ 
3 | ग्रामीण रुग्णालय किल्लारी,जि.लातूर - अग्निशमन यंत्रणा बसविणे . २३,९४,४६३/- 
४ 


५ | ग्रामीण रुग्णालय देवणी,जि.लातूर - अग्निशमन यंत्रणा बसविणे . २३,९४,४६३/- 


६ । ग्रामीण रुग्णालय जळकोट,जि.लातूर - अग्निशमन यंत्रणा बसविणे . २३,९४,४६३/- 


रू 
रू 
रू 

ग्रामीण रुग्णालय कासार BRA, जि.लातूर-अग्निशमन यंत्रणा बसविणे । रू. २३,९४,४६३/- 
रू 
रू 
रू 


ग्रामीण रुग्णालय अहमदपूर,जि.लातूर - अग्निशमन यंत्रणा बसविणे . २३,९४,४६३/- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.१९७/आरोग्य ४ 


ग्रामीण रुग्णालय चाकूर,जि.लातूर - अग्निहामन यंत्रणा बसविणे रू. २३,९४,४६३/- 


ग्रामीण रुग्णालय रेणापूर,जि.लातूर - अग्निहामन यंत्रणा बसविणे रू. २३,९४,४६३/- 


व्यि 


ग्रामीण रुग्णालय बाभूळगाव,जि.लातूर - अग्निशमन यंत्रणा बसविणे रू. २३,९४,४६३/- 


एकुण रू. २,३९,४४,६३०/- 


अटीव शर्ती 


2. 


9) 


2) 


१०) 


कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास मुख्य अभियंता, (विदयुत) सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्यक राहील. 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन परिपत्रक दिनांक २९.१०.२०१८ अन्वये 
अंदाजपत्रकातील दरसुची बाहय दर मंजुरी करणे बंधनकारक आहे. 

बांधकामासाठी उपलब्ध होणार्‍या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन 
देण्याच्या अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर कामाची वेगवेगळी निविदा न करता सर्व कामाची एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 
कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 
खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या त्यात्या- भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांची मान्यता घेण्यात यावी. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- 
क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. 

स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच 
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 

९) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही - 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि.१० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

उपरोक्‍त १ ते ९ येथील अटीची पूर्तता करण्याची जबाबदारी सबंधित जिल्हा शल्य 
चिकित्सक व कार्यकारी अभियंता,(विदयुत) यांची राहील. 


उपरोक्त परिच्छेद क्र १ मधीळ तक्त्यातील अनुक्रमांक ५,९ व १० ग्रामीण रुग्णालयामध्ये 


अग्निशमन यंत्रणा बसविणे या कामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच- ८, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- 
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.१९७/आरोग्य ४ 


सहाय्य)- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, ११०- रुग्णालय व दवाखाने, (१)(अ) पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना- इमारती, (००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१००१४१), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली 
आणि अनुक्रमांक १ ते ४ व अनुक्रमांक ६ ते ८ येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या कामावरील खर्च मागणी 
क्रमांक- एच-८, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, 
०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा, ०४- सार्वजनिक आरोग्य(वैद्यकीय सहाय्य), ११०-रुग्णालये व 
दवाखाने,१०४- सामुहिक आरोग्य केंद्र, (००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१० ०३९१), ५३- मोठी बांधकामे" 
याखाली भागविण्यात यावा. 


३. सरदर ग्रामीण रुग्णालयामध्ये अग्निशमन यंत्रणा बसविण्याच्या कामासाठी लागणाऱ्या रकमेची 
अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर 
करावा. 


४. हे आदेशा झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद 
क्रमांक- १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहेत. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१११०३१७१४१२९२१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


2.5.4.20=8db6aab3 1faca2f1a89698a28c94 
703436c07cda664672d20607766dc59d345 


e 
ou=Public Health Department, 

| postalCode=400001, st=Maharashtra, 
b, 
seriaINumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b86 
9fa2e5835af215c6a80eae8f70eaf87b0cf68 


d63f, cn=Pradip M Balkavde 
Date: 2021.11.10 17:28:39 +05'30' 


(प्र.मो.बळकवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 


२. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्य सेवा-२, पुणे. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२१/प्र.क्र.१९७/आरोग्य ४ 


४. संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई. 


५. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 
६. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, लातूर. 


७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, लातूर. 


८. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. लातूर/उस्मानाबाद. 


१०. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 


११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (आरोग्य-४). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


